सन २०२१-२२ या वित्तिय वर्षात पुर्नवसन 
तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, १० वा मजला 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२२. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०११/प्र क्र ३२१/ आरोग्य-५, 
दि. २१ मार्च, २०१२ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/ आरोग्य-५, 
दि. २० ऑक्टोबर, २०२१. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/ आरोग्य-५, 
दि. २२ नोव्हेंबर, २०२१. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६ एप्रिळ, २०२१ व 
१४ ऑक्टोबर, २०२१ 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय, (कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणे, यांचे पत्र क्र.ससंआसे 
/कुष्ठवक्षय /अनुदानशाखा/पुर्नवसन तत्वावरील प्रस्ताव/नस्ती क्र ७५४९-५१/२२ दि. ०९ 
मार्च, २०२२. 

शासन पत्र क्र.कुनिका-२०२०/प्र.क्र.१०६/आ-५ दिनांक ३० मार्च, २०२२ 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, (कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणे, यांचे पत्र क्र.ससंआसे 
/कुष्ठवक्षय /अनुदानशाखा/पुर्नवसन तत्वावरील प्रस्ताव/नस्ती क्र १०३२३-२५/२२ दि. ३० 
मार्च, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार पुर्नवसन तत्त्वावरील कुष्ठरुग्णांसाठी 


जास्तीत जास्त रु.२,०००/- प्रमाणे प्रतीरुग्ण अथवा परिरक्षणार्थ खर्चाच्या ८०% यापैकी कमी असेल ती 


रक्‍कम याप्रमाणात दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी उर्वरीत निधी पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी 


संस्थांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने 


देण्यासाठी मागणी क्रमांक आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष (०१)(१८) 


कुष्ठरोग मुक्‍त झालेल्या रोग्यांना पुनर्वसनासाठी सहायक अनुदान -३१ (२२१० ०७४५) या 


शासन निर्णय क्र. कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/आरोग्य -4 
लेखाशिर्षाखाली रु.३,८२,७९,०००/-(रुपये तीन कोटी, ब्याएंशी लाख एकोनएंशी हजार फक्त) इतके 


सहायक अनुदान (योजनेतर) या उद्दिष्टाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे. तथापि, सन २०२१- 
२२ करिता नमूद लेखाशिर्ष अंतर्गत रुपये २८७.०९ लक्ष ऐवढी तरतूद सुधारित अंदाज नुसार केलेली 
आहे. सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात सदर अनुदानातून संदर्भिय क्र. २ शासन निर्णय दिनांक 
२०.१०.२०२१ अन्वये रुपये १,९०,६३,४७४/- तसेच संदर्भिय क्र. ३ शासन निर्णय दिनांक २२.११.२०२१ 
अन्वये रुपये १०,६१,४१०/- असे एकूण रुपये २,०१,२४,८८४/- इतके अनुदान वितरित करण्यात 
आलेले आहे. 

खालील नमूद स्वयंसेवी संस्थांना रूपये ८५,५३,००४/- (अक्षरी पंच्याऐंशी लाख त्रेपन्न हजार 
चार फक्त) इतके सहायक अनुदानास संदर्भिय क्र. १ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


क्र. संस्थेचे नाव कालावधी प्रत्यक्ष हजर देय अनुदान 
रुग्ण 

१ | महारोगी सेवा समिती, आनंदवन, | ऑक्टोबर, २०२० ते 3६०० (92,00,000/- 
वरोरा, जि चंद्रपूर. मार्च, २०२१ 

२ | महारोगी आश्रम, काशीखेड, ता . | ऑक्टोबर, २०२० ते ३९ ७६,४३५/- 
धामणगांव जिल्हा अमरावती डिसेंबर, २०२० 

३ | विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ ऑक्टोबर, २०२० ते ३५० ६,९६,०००/- 
तपोवन, जि. अमरावती डिसेंबर, २०२० 

४ | आनंदग्राम सोसायटी, डुडुळगांव, | जुले, २०२० ते ३६ ७०,९०३/- 
आळंदी,ता. हवेली, जिल्हा, पुणे | डिसेंबर, २०२० 

५ | महारोगी सेवा समिती दत्तपूर जुले, २०२० ते १३५ २,६९,६६६/- 
वर्धा सप्टेंबर, २०२० 

६ | कुष्ठरोग निवारण समिती, जुले, २०२० ते १२० २,४०,०००/- 
शांतीवन, नेरे, जिल्हा रायगड | सप्टेंबर, २०२० 

एकूण ४२८० रु.८५,५३,००४/- 


३. सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२१ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६ एप्रिल, 2029 व १४ ऑक्टोबर, २०२१ सोबतच्या 
परिशिष्टातील मुद्दा क्र.२ समोर नमूद तपासणी सूचीतील क्र.१ ते १० मधील सर्व अटींची पूर्तता केली 
असल्याचे प्रमाणपत्र सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षय रोग) यांनी सादर केले आहे. सन 
२०२१-२२ या वित्तिय वर्षात पुर्नवसन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे 
संबंधीत संस्थांच्या उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालनालयाने सादर केले आहे. 


शासन निर्णय क्र. कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/आरोग्य -4 


४. सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून 


त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित cad aller व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करणेसाठी 
सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घाळून अहवाल 
तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


५. याबाबतचा खर्च मागणी क्रमांक आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष 
(०१)(१८) कुष्ठरोग मुक्‍त झालेल्या रोग्यांना पुनर्वसनासाठी सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ३१, (२२१० 


०७४५) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय सन २०२१-२२ वर्षाच्या मंजुर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६ 


एप्रिळ, २०२१ व दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 


अधिकाराच्या अधीन राहून सदरचा झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०३३०११४४१८८७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tanaji Dhondiram 


Saravane 
Date: 2022.03.31 19:01:55 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(तानाजी सरावणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 


A 


2) 0८ ww 


२.> २-८ <> ८>. *-> <-> ६-2 ब 


दु 


८00 


9 
८ 


शासन निर्णय क्र. कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/आरोग्य _५ 
९) वित्त विभाग, (व्यय.१३) मंत्राळय, मुंबई. 
१०) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
११) निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


